केंद्र सहाय्यित राष्ट्रीय Wy अभियानांतर्गत वैरण 
व पशुखाद्य या उप-अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे 
तयार करण्याच्या मशिनचे ५० टक्के अनुदानावर 
वितरण (जनजाती क्षेत्र उप-योजना) या योजनेसाठी 
नवीन लेखाशिर्षास मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. एनएलएम-२०१७/प्र.क्र.११७/भाग-१/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२१ 


वाचा - १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. एनएलएम-२०१४/प्र.क्र.१७०/पदुम-४, दि.२०.१४.२०१४. 
२. केंद्र शासनाच्या पश्युसंवर्धन विभागाचे निधी वितरण आदेशा क्र.आर-४३०२६-६-२०१७ 
एएनएलएम-डीएडीएफ (व्हॉल. २), नवी दिल्ली, दि. १०.१०.२०१९ 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. वैवि/अ-१० (३)/ २६१७- 
२६१९/२०१९/पसं-१४, पुणे दि.१६.११.२०१९. 


शासन निर्णय- 

केंद्र सहाय्यित राष्ट्रीय प्नुधन अभियानांतर्गत वैरण व पक्युखाद्य या उप-अभियानांतर्गत गवताचे गठ्ठे 
तयार करण्याच्या मशिनचे ५० टक्के अनुदानावर वितरण (जन जाती क्षेत्र उप-योजना) करणे या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्षास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक - टी-५ Demand No - 1-5 

२४०३, aaah pice Animal Husbandry 

9७ 796, Tribal area Sub-Plan 

७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Scheme under Tribal Area Sub-plan 

(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत योजना 111. क 
(०१) (२६) गवताचे गठ्ठे तयार करण्याचे मशीन वितरण 33, Subsidies 

केंद्र हिस्सा ५० टक्के) CRC 2403D936 

33, अर्थसहाय्य 

सांकेतांक २४०३ डी९३६ 


सदरचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, 
आदिवासी विकास विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र. २१९/६, दिनांक 92.90.2020 तसेच वित्त विभागाचे 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३४५ / व्यय-२, दि.१८.११.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलएम-२०१७/प्र.क्र.११७/भाग-१/पदुम-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०६२३१५४५१७४००१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
DN: c=IN, o=Govern 


Sameer Anant क्ण 


ent, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be 
meer Anant Sawant 


Sawant bates या 
(समिर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्‍त WMI, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 

२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

३. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 

६. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 

७. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१४ /अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. आदिवासी विकास विभाग (का.६) , मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 

११. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


